सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 
यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण बदल्या-२०१५ 


महाराष्ट्र शासन. 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः डीपीपी-२०१५/प्र.क्र.११७/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०१५ 


वाचा :- संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक : सअब/१०४/१७०/ 
२०१५, दिनांक १८.०४.२०१५ चे पत्र. 


शासन आदेडा :- 

संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये 
सादर केलेल्या सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण बदल्यांच्या 
प्रस्तावाची शासन स्तरावर तपासणी करुन खाली नमूद केल्याप्रमाणे मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या 
मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याचे नांव | सध्याच्या नियुक्तीचे बदलीनंतरचे 
ठिकाण ठिकाण 
।_१__ | श्रीमती वर्षा कपील दोशी बृहन्मुंबई ठाणे 
2 श्री.नानासाहेब शांकर तांबे बृहन्मुंबई नाशिक 
३ | श्री.शेख वाजीद शोख खलील बृहन्मुंबई रायगड 
४ | ARI इमरान शेख कादर बृहन्मुंबई ठाणे 
५ _  श्री.अस्लम साहेबलाल पटेल बृहन्मुंबई सांगली 
६ | श्री.अमित अनिल देवतरसे बृहन्मुंबई पुणे 
श्रीमती रश्‍मी घनऱ्याम क्षीरसागर बृहन्मुंबई ठाणे 
श्री.प्रल्हाद खंडू महाजन बृहन्मुंबई ठाणे 
श्री.उध्दव वासुदेव तरळगट्टी बृहन्मुंबई रायगड 
।_१० _ | श्रीमती मनिषा नितिन पावसे बृहन्मुंबई रायगड 
।_११__ | ait fear संतोष पाटील बृहन्मुंबई पालघर 
१२ । श्री.सचिन लक्ष्मण पाटील बृहन्मुंबई ठाणे 
१३ | श्री.पोपट बाबुराव बनकर बृहन्मुंबई ठाणे 
१४ | श्री.अमोलकुमार सुरेश ठाकुर बृहन्मुंबई पुणे 
१५ | श्री.रविद्र केशवराव साळी पालघर,जि.ठाणे मुंबई 
१६ | श्रीमती सिंधु प्रभाकर शोट्टी उल्हासनगर, जि. ठाणे मुंबई 
(कु.सिंधु विनायक नाडे) 
१७ । श्री.विपिन विलास जोशी ठाणे मुंबई 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-२०१५/प्र.क्र.११७/पोळल-१० 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याचे नांव | सध्याच्या नियुक्तीचे बदलीनंतरचे 
ठिकाण ठिकाण 
१८ | श्रीमती सविता प्रदिप मोराळे ठाणे अकोला 
१९ । श्रीमती मायावती अरुण साबळे देवरुख, सोलापूर 
जि.रत्नागिरी 
२० _ | श्री.अशोक बाबुराव सोनवणे मनमाड, जि.नाशिक जालना 
२१ | aber विठ्ठल गिरी धुळे ठाणे 
२२ | श्रीमती आशा केडावलाल शार्मा धुळे जळगाव 
२३ | श्रीमती लिना चंद्रकांत चव्हाण धुळे अहमदनगर 
२४ | श्री.शैळेश हिरामण सोनवणे नंदुरबार नाशिक शहर 
२५ | aL eae यशवंत मेंडको जळगांव मुख्यदंडाधिकारी 
, जळगाव 
२६ । श्रीमती संगिता अनिल ढगे अहमदनगर पुणे 
२७  । श्री.ताहेर आब्बासभाई त्रिबकवाला संगमनेर, जि.अहमदनगर मुंबई 
२८  । श्रीमती अलकनंदा भास्करराव फुंदे शेवगांव, जि.अहमदनगर | औरंगाबाद 
२९ | श्रीमती विद्या सचिन बनसोडे श्रीरामपूर, पुणे 
जि.अहमदनगर 
३० _ श्रीमती सुप्रिया विजयराव मोरे-देसाई पुणे मुंबई 
३१ | श्रीमती सुचित्रा शेलेद्र नरोटे पुणे बालन्यायालय, 
येरवडा, पुणे 
३२ _ श्री.राजेंद्र यशवंतराव सुर्यवंशी पुणे मुंबई 
३३ _  श्री.बाळकृष्ण रामभाऊ पाटील पुणे मुंबई 
३४ | श्री.नामदेव शिवशंकर तरळगट्टी इंदापूर, जि.पुणे सांगली 
३५ _ श्री.सतिश उध्दवराव नाईकवाडे बारामती, जि.पुणे सांगली 
३६ । श्री.संतोष सोपान परदेशी वडगांव-मावळ, जि.पुणे कोल्हापूर 
३७  । श्री.वसंत निवृत्ती वाळेकर जुन्नर, जि.पुणे जालना 
३८ । कु.नसरीन गुलाब मणेर सातारा रत्नागिरी 
३९ | श्री.संदीप यशवंत पाटील पाटण,जि.सातारा शिराळा, 
जि. सांगली 
४० _ श्री.सुर्यकांत आण्णा ढवळे शिराळा, जि.सांगली सोलापूर 
४१ | AAs मधुकर काणे आटपाडी, जि.सांगली पुणे 
४२ | ALRTOMRTA साहेबा कोळेकर करमाळा,जि.सोलापूर जालना 
४३ | कु.नाजरीन अब्दुल गफूर नाईकवाडी सोलापूर सांगली 
४४ श्री.संतोष चंद्रकांत शिदे सोलापूर पुणे 
४५ | श्री.विनोद श्रीधर सुर्यवंशी मोहोळ, जि.सोलापूर पुणे 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-२०१५/प्र.क्र.११७/पोळल-१० 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याचे नांव | सध्याच्या नियुक्तीचे बदलीनंतरचे 
ठिकाण ठिकाण 
४६ | SUS जगन्नाथ तरंगे अक्कलकोट, पुणे 
जि.सोलापूर 
४७ _ श्री.सुनिलकुमार शिवाजीराव गुजर गडहिंग्लज, सिंधुदुर्ग 
जि.कोल्हापूर 
४८ । श्रीमती उज्वला बसवराज आवटे पेठ वडगांव, प्रथमवर्ग 
जि.कोल्हापूर न्यायदंडाधिकारी 
, सांगली 
४९ श्रीमती विज्ञाखा सुरेंद्र भरते कोल्हापूर सांगली 
yo _ श्रीमती मेघा प्रविण पाटील पन्हाळा, जि.कोल्हापूर सोलापूर 
५१ | कु.रुपाली सत्यनारायण मेतकेवार औरंगाबाद अहमदनगर 
५२ | श्री.योगेश पुरुषोत्तम सरोदे औरंगाबाद वाशिम 
43 श्री.नितिन बबनराव घोंगडे पैठण,जि.औरंगाबाद बीड 
५४ | श्री.बाळासाहेब नरहरराव कदम जालना औरंगाबाद 
५५ | श्रीमती क्रांती सतिशाराव कुलकर्णी जालना अहमदनगर 
५६  । श्री.सुधाकर गंगाराम जोंधळे भोकरदन, जि.जालना जळगांव 
Go | श्री.संजय सुदामराव प्रधान मंठा,जि.जालना नंदुरबार 
५८ | श्री.संजय दुर्गादास देशमुख परभणी नांदेड 
५९ _' श्री.धनंजय अच्युतराव वाकणकर बीड पुणे 
६० | श्री.अरविंद बापुसाहेब येगांवकर नांदेड अहमदनगर 
६१  । श्रीमती सुभांगी ज्ञानोबा जाधव नांदेड रत्नागिरी 
६२ | श्री.गजानन भिकाजी खिल्लारे अर्धापूर, जि.नांदेड जळगांव 
६३ _ श्री.नारायण मारोती पाईकराव उद्‌गगीर, जि.लातूर यवतमाळ 
६४ | कु.कल्पना देवराव कुर्वे वरुड, जि.अमरावती नागपूर 
६५  । श्री.चंद्रहोखर रामभाऊ डाहे नांदगांव-खंडेश्वर, वर्धा 
जि.अमरावती 
६६ | श्री.गजानन गोविंदराव गायकवाड मेहकर, जि.बुलढाणा अकोला 
६७ | atten भिमराव मानकर शेगांव, जि.बुलढाणा अमरावती 
६८  । श्री.संजयकुमार फत्तेसिंग गाडगे अकोला चंद्रपूर 
६९ | श्री.सय्यद मजहरअली सय्यद खाजा बाळापूर, जि.अकोला नांदेड 
७०  । श्री.सिध्दार्थ केशवराव साबळे अकोला नाशिक 
७१ | श्री.नितिन पुंडलिक ore तेल्हारा, जि.अकोला औरंगाबाद 
७२ श्री.जयंत काज्लीनाथ दिवटे पातूर, जि.अकोला नाशिक 
७३ _ श्री.संजय जगदीशाप्रसाद ART वाशिम यवतमाळ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-२०१५/प्र.क्र.११७/पोळल-१० 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याचे नांव | सध्याच्या नियुक्तीचे बदलीनंतरचे 
ठिकाण ठिकाण 
७४ श्री.राजेश रामप्रसाद जयस्वाल पुसद, जि.यवतमाळ बुलढाणा 
७५ | श्री.प्रविण विठ्ठल बुलबुले उमरखेड, जि.यवतमाळ परभणी 
७६ | श्री.शोयल अहमद हबीब उदीन अहमद | कळमेश्वर,जि.नागपूर गोंदिया 
७७ श्रीमती मैथिली मिलिंद काळवीट कामठी,जि.नागपूर नागपूर 
(धर्माधिकारी) 

७८ | strife अर्जून दिवेकर नरखेड, जि.नागपूर जालना 
७९  ।श्री.प्रशांत ज्ञानदेव सदांशिव रामटेक, जि.नागपूर अमरावती 
८० _ | श्री.आनंद दत्तात्रय ठाकरे नागपूर चंद्रपूर 
८१ | श्री.गजानन गणपतराव पोकळे काटोल, जि.नागपूर अकोला 
८२ | श्री.बंडू नागोराव आढावे पुलगांव,जि.वर्धा बीड 

८३ | श्री.ओंकारलाल शिवराम मरस्कोल्हे साकोली, जि.भंडारा भंडारा 
८४ | श्रीमती प्रमिला सुधिर fags गोंदिया नागपूर 
८५ | श्री.हिरेश प्रभाकरराव रणदिवे तिरोडा, जि.गोदिया चंद्रपूर 
८६ | MARA कृष्णा फुले ब्रम्हपूरी, जि.चंद्रपूर गडचिरोली 
Co श्री.चंद्रकांत दिनकरराव सपकाळ देसाईगंज, धुळे 

जि.गडचिरोली 


२. उपरोक्त सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ यांनी बदलीच्या ठिकाणी 
तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू झाल्यानंतर अनुपालन अहवाल संबंधित सहाय्यक संचालक व सरकारी 
अभियोक्ता यांच्यामार्फत शासनास न चुकता सादर करावा. 

३. नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागात बदली दर्शविण्यात आलेल्या अभियोक्त्यांनी बदलीच्या ठिकाणी 
तात्काळ रुजू व्हावे. अन्यथा सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०६.०८.२००२ च्या शासन 
निर्णयानुसार त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 

४. उपरोक्त अभियोक्त्यांची सदर शासन आदेशात दर्शविलेल्या ठिकाणीच बदलीने पदस्थापना 
करण्यात यावी व त्यांची बदली शासन मान्यतेशिवाय इतरत्र करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-२०१५/प्र.क्र.११७/पोळल-१० 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०८३११५३४५१९४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
A r u n V । 5 h n u p a n t ou=Section Officer, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, cn=Arun Vishnupant 


Joshi रि 
(अ.वि.जोशी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


) 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


Cc 
wes 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 

qoud संबंधित सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (संचाळक, अभियोग संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 

११) निवड नस्ती (पोल-१०) 


(२ ७. 0 


vo 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


